भाटघर व वीर प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील 
भोर तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांतील 
नागरी सुविधा कामांकरिता निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.०६/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ मार्च, २०२४ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.: आरपीए २००८/प्र.क्र. ५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ 

२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.: आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि. १७/४/२०१५ 
) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.: पुनर्व-२०२०/१८०/प्र.क्र.७१/र-८, दि. १६.११.२०२१ 
) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.: पुनर्व-२०२१/५८/प्र.क्र.२६/र-८, दि. १६.११.२०२१ 
) 
) 
) 
) 


AN 


6 


ल 


घु 
द 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.: पुनर्व-२०२०/१७६/प्र.क्र.६८/र-८, दि. १६.११.२०२१ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.: पुनर्व-२०२०/१७९/प्र.क्र.६७/र-८, दि. १५.११.२०२१ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.: पुनर्व-२०२०/प्र.क्र.८३/र-८, दि. २४.११.२०२१ 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.का.अ./प्रशा-१/ 
१२०७६/सन २०२३, दि. ३०.१०.२०२३ 
१० कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे यांचे पत्र जा. क्र.का.अ./प्रशा-१/ 
१२०७८/सन २०२३, दि. ३०.१०.२०२३ 
प्रस्तावना- 
भाटघर व वीर प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांतील 
नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ ते ८ येथील शासन निर्णयांन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या नागरी 
सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ९ व १० येथील पत्रांन्वये निधी मागणी प्रस्ताव 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे यांनी शासनास सादर केले आहेत. 
२. त्यानुसार प्रस्तावाधीन पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांकरिता निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
भाटघर व वीर प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावठाणांतील पूर्ण 
झालेल्या नागरी सुविधा कामांसाठी एकूण रूपये ४८,१०,०००/- (रूपये अठ्ठेचाळीस लक्ष दहा हजार 


&. 


८ 


vo 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.०६/र-८ 


फक्त) एवढा निधी सन २०२३-२०२४ या चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील अटीच्या 
अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, भाटघर व वीर 
प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावठाणांतील खालील विवरणपत्रात 
नमूद पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी योजनेंतर्गत सन २०२३-२०२४ 
या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रूपये ४८,१०,०००/- (रूपये अठ्ठेचाळीस 
लक्ष दहा हजार फक्त) एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य ळेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे 
पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व WANA, (००) (00)(03) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी 
बांधकामे (४७०१ एच-७२७)” या SARNIA विभागीय आयुक्त, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे- 


(रक्‍कम रुपयात) 
अ. पुनर्वसित | नागरी सुविधा कामांचा प्रशासकीय यापूर्वी वितरित 
क्र. गाव तपशील मान्यता दिलेली वितरित करावयाची 
रक्‍कम एकूण निधी रक्‍कम 
शि चांदवणे | पोहोच रस्ता डांबरीकरण |१,१०,००,०००/- | ९९,००,०००/-। ११,००,०००/- 
करणे 
२ | चांदवणे | चांदवणे ते प्रजिमा-४३ पोहोच | ९०,००,०००/- | ८१,००,०००/-। ९,००,०००/- 
रस्ता डांबरीकरण करणे 
३ कुंबळे कुंबळे ते निगडे wa ४०,००,०००/- | ३६,००,०००/- ४,००,०००/- 
डांबरीकरण करणे 
४ | TART स्मशानभूमी पोहोच रस्ता | ३५,००,०००/- | ३१,५०,०००/- ३,५०,०००/- 
डांबरीकरण करणे 
५ | म्हाळवडी | अंतर्गत रस्ता काक्रिटीकरण | 94,00,000/- | 93,40,000/- | १,५०,०००/- 
करणे 
६ ।बारेबु. गवंडी आळी अंतर्गत रस्ता | २०,००,०००/- | १८,००,०००/-। २,००,०००/- 
काँक्रिटीकरण करणे 
७ । age  । राजेंद्र धुमाळ ते पाण्याची | ७५,००,०००/- | ६७,५०,०००/- | ७,५०,०००/- 
टाकी पर्यंत रस्ता करणे 
८ | जयतपाड| जयतपाड ते रांजणवाडी ते | ६०,००,०००/- | ५४,००,०००/-| ६,००,०००/- 
दुर्गामाता मंदिर रस्ता करणे 
९ | नानावळे पोहोच रस्ता डांबरीकरण | ३२,६०,०००/- | २९,००,०००/-| ३,६०,०००/- 
करणे 
एकूण- | ४८,१०,०००/- 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.०६/र-८ 


अधिकारी म्हणून संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी नागरी सुविधा व तद्‌नुषंगिक 
कामांसाठी वितरीत सदरचा निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडून प्राप्त होताच संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांचेकडे विनाविलंब वितरित करावा. 

नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला 
जात असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे यांनी या आदेशान्वये मंजूर 
केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, 
तद्नुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाल शासन, विभागीय आयुक्‍त, पुणे तसेच जिल्हाधिकारी, पुणे 
यांना सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा 
कामांवरच खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या 
अनुदानापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता 
यांनी दक्षता घ्यावी. 


मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य Sealy 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षातर्गत 
कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा 
करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी 
अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षातर्गत 
एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक 
अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (00)(03) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी 
बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी 
यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.०६/र-८ 


महालेखापाल यांना सादर करावेत. IVI या लेखाशीर्षाखाळी होणाऱ्या खर्चाचा 
ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


qo) या संदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. 
वरीळ निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या 
Reconciliation Slip We शासनासनन चुकता सादर करावीत. 


११) संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत 
निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र (॥॥59॥01 Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित 
जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावे. 


१२) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२३-२०२४ मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 

3. सदर WIA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३१३१७५५४८२६१९ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTL fskcccimierersssion a-sseor ७ 


2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5£2964980c 


30906051d44d7, postalCode=400032, st=Maharasht 


JAGTAP ria. ener ala 
(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) पुणे विभाग, पुणे 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), पुणे 
. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक,पुणे 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१४. महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१५. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


